4 


RNINo. MAHBIL/ 2012/ 44835 
www . dgps .maharashtra . gov. in 


PAY 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - ७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक नपाप्र / कक्ष- ५ (३)/ कावि - ७८०/ २०१७. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १९ ( १) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , नंदुरबार 
नगरपरिषदेच्या दिनांक १८ मे २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या पोट -निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या प्रभागामधून 
नगरपरिषद सदस्य म्हणून बिनविरोध निवडून आलेले आहेत . 


परिशिष्ट 


निवडून आलेल्या सदस्यांचे नाव 


प्रभाग क्रमांक 


शेरा 
( जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी) 


२ 


श्री . चौधरी हरिष मंगा 


२ - क 


नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 


डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी , 
जिल्हाधिकारी, नंदुरबार . 


नंदुरबार , ६ जुलै २०१७. 


ORDER 


No. NPP /Desk -5 (3 )/WS-780 /2017 .- In exercise of the powers vested in me under sub - section ( 1) of 
Section 19 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships 
Act, 1965 , I, Dr. Mallinath Kalshetti, Collector, Nandurbar hereby publish the name of person , who has 
been declared elected uncontested as a Councillor of the MunicipalCouncil,Nandurbar, district Nandurbar 
from the ward shown against his name in the Bye -Elections held on 18th May 2017 . 


( वि ) एच - ३४५ 


(१ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जुलै १३ - १९, २०१७ / आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


Name of the Councillor elected 


Schedule 

Ward 
No. 


No . 


Remarks 
(Whether the seat is reserved and 

if so for whom ) 


Chaudhari Harish Manga 


2- c 


Backward Class of Citizens 


Dr. MALLINATH KALSHETTI, 

Collector, Nandurbar. 


Nandurbar, 6th July 2017 . 


आदेश 
क्रमांक नपाप्र/ कक्ष-५ ( ३)/ कावि - ७८०/ २०१७. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १९ (१ ) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , धडगाव 
वडफळ्या- रोषमाळ बु । ।, नगरपंचायत , तालुका अक्राणी, जिल्हा नंदुरबार, दिनांक २४ मे २०१७ रोजीच्या पोट- निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार 
त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या प्रभागामधून नगरपंचायत सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत. 

परिशिष्ट 
निवडून आलेल्या सदस्यांचे नाव 

प्रभाग क्रमांक 

( जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी) 


शेरा 


परमार फकीरा रेवला 


अनुसूचित जाती 


डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, 
जिल्हाधिकारी, नंदुरबार . 


नंदुरबार , ६ जुलै २०१७. 


ORDER 


No. NPP /Desk - 5 ( 3 ) /WS- 780 /2017 . - In exercise of the powers vested in me under sub - section ( 1 ) of 
Section 19 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships 
Act, 1965 , I, Dr. Mallinath Kalshetti, Collector, Nandurbar hereby publish the name of person , who has 
been declared elected as a Councillor of the Municipal Council, Dhadgaon -Wadfalya -Roshmal Bk ., district 
Nandurbar from the ward shown against his name in the Bye - Elections held on 24th May 2017 . 

Schedule 
Sr. Name of the Councillor elected 

Ward 

Remarks 
(Whether the seat is reserved and 

if so for whom) 


No . 


No . 


Parmar Fakira Revala 


Scheduled Caste 


Dr. MALLINATH KALSHETTI, 

Collector, Nandurbar. 


Nandurbar, 6th July 2017. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जुलै १३ - १९ , २०१७ / आषाढ २२ - २८ , शके १९३९ 


आदेश 


क्रमांक नपाप्र / कक्ष- ५ ( ३)/ कावि -७८१/ २०१७. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ मधील कलम 
५१ (ब) नुसार आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या) नियम, २०१० अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी, डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , शहादा नगरपरिषदेच्या दिनांक २९ 
एप्रिल २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये खालील नमूद नामनिर्देशित सदस्याचे नामनिर्देशन करण्यात आलेले आहे. 

परिशिष्ट 
अ. क्र . निवड करण्यात आलेल्या स्वीकृत सदस्यांचे नाव 

नगरपरिषदेचे नाव 


श्री . पठाण दानिशखा हफीजखा 


शहादा नगरपरिषद , शहादा , जिल्हा नंदुरबार 


डॉ . मल्लिनाथ कलशेट्टी, 
जिल्हाधिकारी, नंदुरबार . 


नंदुरबार , ६ जुलै २०१७ . 


ORDER 


No . NPP /Desk -5 (3 )/WS-781/2017 . - In exercise of the powers vested in me under Maharashtra 
Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act, 1965, Section 51 (B ) and Rule of 
Maharashtra Municipal Councils and Nagarpanchayats (Qualification and Appointments of Nominated 
Councillors ) Rule , 2010 , I, Dr. Mallinath Kalshetti , Collector, Nandurbar hereby publish the name of the 
person , who has been declared as Nominated Councillor of the Municipal Council , Shahada , district 
Nandurbar in the meeting held on 29th April 2017 . 

Schedule 
Name of the Nominated 

Name of Municipal Council 
No . 

Councillor declared 

2 


Sr. 


Pathan Danishkha Hafijkha 


Shahada Municipal Council, Shahada , 
district Nandurbar. 


Dr. MALLINATH KALSHETTI, 

Collector,Nandurbar. 


Nandurbar , 6th July 2017 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE- 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


